बेले, शेवटचे खेचर 


नागरिक अधिकाराची कहाणी 









कैल्विन रामसे मराठी : अश्‍विनी बर्वे 


">... शे. नॉ” १९१ क ०2 चक 
ी ९... ल च 1 7८ ४.2 3. की “यु ग र टू रि 
| ७५ ४.४ % 5 ७ ->*"*« भु र » 
आओ कोश | क्य | 
वा ै क हि 





बेले, शेवटचे खेचर 


नागरिक अधिकाराची कहाणी 


एलेक्स एका बेंचवर बसन आपल्या आईची वाट बघत होता. त्याने समोरच्या बागेत एक खेचर 
भाज्या खातांना पाहिले. जेव्हा मिज पेटटवे एलेक्सजवळ येवन बसल्या, तेव्हा त्यांनी त्याबद्दल 
विचारले. 
“ते बेले खेचर आहे ना?” त्या म्हणाल्या, “ते कितीही भाज्या खाऊ शकतो. कारण त्याने त्या 
कमावल्या आहे." 


तर इथं गीस-बेंड, अलबामा, पासन बेले खेचरच्या गोष्टीला सरुवात होते. बेले एक सामान्य 
खेचर होता आणि १९६०च्या नागरिक अधिकाराच्या आंदोलनात त्याने महत्वपूर्ण भूमिका निभावली 
होती. ही कहाणी वास्तविक घटनांवर आधारित आहे. डॉ. मार्टिन लूथर किग जूनियर यांच्या भाषणाने 
प्रेरित होऊन आफ्रिकी अमेरिकन निर्धन समुदायाने अधिकाऱ्यांना विरोध करत, मत देण्यासाठी 
स्वतःची नोंदणी केल्ली. मत देण्यासाठी त्यांनी खेचर ओढत असणाऱ्या गाडीने प्रवास केल्ला 
डॉ. किंगच्या हत्येनंतर, गीस-बेंडच्या दोन खेचरांनी अटलांटाच्या रस्त्यावर डॉ. किगची शवपेटी 
असणारी वॅगन ओढली. 


जेव्हा त्या तरुण मलाने कोमल बेलेच्या डोळ्यांमध्ये बघितले तेव्हा त्याला व्यक्‍्तिगतरीत्या 
आपल्या समाजाचा इतिहास समजला. कदाचित वाचणाऱ्यांना तसेच वाटेल. 








एल्रेक्स एका दुकानाच्या बाहेर बैचवर बसला होता. त्याला 
खेळायला जावं वाटत होतं. पण आईने त्याला वाट बघायला 
सांगितले होते.तिथं बसल्या बसल्या एलेक्सला काहीच 
करता येत नव्हते. तेव्हा त्याने रस्त्याच्या पत्लीकडच्या 
बागेत, एक म्हातारे खेचर चरतांना पाहिले. हवा एकदम 
स्थिर होती. चीनाबेरीच्या झाडाचे एकही पान हलत नव्हते. 
इतकी शांतता होती की, एल्लरेक्स बागेत भाजीची हिरवी पाने 
कुरतडणाऱ्या खेचराचा आवाज ऐकू शकत होता. मध्ये मध्ये 
खेचर आपल्या मोठया कानांनी माश्या उडवत होते. 


1041 510 


तेव्हा एक म्हातारी बाई हळूहळू लाकडी जिन्याच्या पायऱ्या 
चढत दुकानापर्यंत पोहचली आणि एलेक्सच्या जवळच्या 
बाकड्यावर बसली. तिने एक घडी केलेल्या वर्तमानपत्राचा 
स्वतःसाठी पंखा केला. एलेक्सने तिला डोळ्याच्या कोपऱ्यातून 
बघितले, ती स्त्री खेचराकडे बघत होती. 


म्हातारी स्त्री हहत आणि हळू आवाजात म्हणाली, “मला 
मसालेदार हिरव्या भाज्या, सरबत आणि मटणाच्या बरोबर 
खायत्रा आवडतात.” 





एत्रेक्स हसला. 

“मी विचार करत होते की हे म्हातारे खेचर फक्‍त हिरव्या 
भाज्या कशा खाऊ शकते,” ती महिला म्हणाली. 

“त्याला खाण्याची परवानगी आहे का?म्हणजे माझ्या 
म्हणण्याचा अर्थ असा होता की, कोणाच्या बागेतल्या भाज्या ते 
अशा प्रकारे खाऊ शकते का?” एल्रेक्सने विचारल्रे. 


“म्हातारा बेत्रे! तो आपल्या इच्छे 
नुसार पाहिजे तेवढी हिरवी भाजी खाऊ 
शकतो.त्याने तेवढं कमावलं आहे.” 
एलेक्सकडे सरळ बघत महिला म्हणाली. 
“बघ ना मीच त्या खेचराल्रा मोकळं सोडलं 
आहे. आणि ती बाग माझी आहे. मी विचार 
केला की थोड्यावेळ सावलीत बसून आराम 


आपल्री हिरवी रोपे का खाऊ देत टं 


आमच्या दोघांना पुरेल एवढी भाजी आहे. 
आणि बेले एक खूप विशेष खेचर आहे. तो 


आहे?” एलेक्सने उभं राहत विचारलं. 









का भू ग्य 


भै र 


॥1॥111॥11, 31) 
| | | 6 चि '। न श ति | | 


| व्र *. य र वि * ०... “< 
-->>_ 


1. 





८ 
ईई व यी कड ह 


महिलेने एक खोल श्‍वास घेतला. “ती एक मोठी गोष्ट 
आहे. जर तुझ्याकडे वेळ असेल तर मी ती तुला सांगू शकते.” 

एलेक्स संकोचला. आधीच त्याला ती म्हातारी स्त्री वेडसर 
आणि चक्रम वाटत होती. पण त्याला उत्सुकता वाटत होती 
आणि आता त्याच्याकडे दुसरे काही कामही नव्हते. 

"गीस-बेंड नेहमीच एक गरीब वस्ती होती," महिलेने सुरु 
केले. “इथं शेतीशिवाय दुसरं काहीच नव्हतं. शेतात नांगर 
चालवण्यासाठी नेहमीच खेचर लागत असत. आम्ही खूप कमी 
लोक कार घेवू शकत होतो.” 


“मग लोक बाजारात कसे जात होते?” एलेक्सने विचारले. 


“बघ आम्ही लोक स्वतःला बेंडर्स म्हणत असू. आणि 
इकडेतिकडे जाण्यासाठी आम्ही खेचरांचा उपयोग करत 
असू. बेले आमच्याजवळ खूप वर्षांपासून आहे. तो 
आमच्याजवळ तेव्हा पण होता जेव्हा डॉ. मार्टिन लूथर किग 
इथे भाषण देण्यासाठी आले होते. ही १९६५ची गोष्ट असेल.” 

"डॉ. मार्टिन लूथर किग यांच्याबद्दल शाळेत आम्हांला 


सांगितले होते. तुम्ही त्यांना भेटल्या होत्या का?” एलेक्‍्सने 
विचारले. 





“हो तर! त्या रात्री एक भयानक वादळ आलं होतं. खूप 
लोकांनी विचार केला की डॉ. किग आपल्यासारख्या गरीब 
लोकांना भेटायला येणार नाहीत. मी बेले बरोबर इथून थोडसं 
दूर त्यांची वाट बघितली. शेवटी अर्ध्या रात्रीनंतर डॉ. किंग तिथं 
पोहचले.पण त्या इतक्या रात्री सुद्धा ते आमच्याशी 
बोलले.त्यांनी प्लीजेंट ग्रोव बॅपटिस्ट चर्च मध्ये आम्हां लोकांसाठी 
जोरदार भाषण केले.” 


“ते काय म्हणाले?” एलेक्सने विचारले. 








मिज़ पेट्वेने खोल श्‍वास घेतला आणि एक क्षण विचार केला. 
"डॉ. किग बोलल्यानंतर आम्ही घाबरलो नाही. आम्ही स्वतःला 
आमच्या खेचरांसारखे मजबूत समजू लागलो. आणि मग आम्ही 
तेच केले जे डॉ. किंग यांनी आम्हांला करायला सांगतिले होते. 
इतके सारे लोक मत नोंदवायत्रा गेले की आमची छोटी बोट 
बुडायला लागली होती. काही बेंडर्स, डॉ. किंगच्या बरोबर सेल्मा, 
मॉन्टगोमरी, बर्मिघम, आणि वॉशिंग्टन मध्ये मोर्च्यात भाग 
घेण्यासाठी गेले. बेंडर्स सुद्धा खेचरांसारखे निष्ठावान असतात," 
मिज़ पेट्टवे म्हणाल्या. 


“आम्ही शाळेत त्या मोरच्यांबद्दल वाचलं आहे!” एलेक्स 
म्हणाला. 


“खूप छान,पण आम्ही जे केलं त्यामुळे केमेडेनचे गोरे लोक 
नक्कीच घाबरले असतील, कारण गोऱ्या लोकांनी लगेच बोटीची 
सेवा बंद केली. गोरा शेरिफ खूप बदमाश होता आणि त्याला 
आमची जागा आम्हांला दाखवायची होती. तो बातमीदारांना 
म्हणाला, “ते काळे आहेत म्हणून आम्ही आमची बंद केली 
नाही.आम्ही नाव यासाठी बंद केली कारण ते लोक हे विसरले की 
ते काळे आहेत.” 





बाकी लोकांना खेचराने ओढले. मत देण्याच्या दिवशी लोक, नदीची परिक्रमा करत 
कॅमेडेन पोहचले. तिथं पोहचण्यासाठी त्यांना अर्धा दिवस लागला. पण ते काम 
नव्हते. बेंडेर्स, म्हाताऱ्या बेले सारखे होते. ते फसले नाहीत, उलट ते मजबत करण्याच्या योग्यतेचे होते. लोकांनी गाणी म्हटली आणि पूर्ण शहरात टाळ्या वाजवल्या. 


हट्टी, जिद्दी होते. आम्ही काही लोकांना कारमध्ये घातले.त्यात लोकांना केमेडेन चे लोक हे सगळं बघून हैराण झाले. 
हबून कोंबून भरले तुम्ही त्यांना दाखवून दिलं!” एलेक्सने हसत टलं. "म्हणून बेले एक हिरो आहे 
7 के. >: - अ क... ११८१६३ 


“जेव्हा मत देण्याची वेळ आली, तेव्हा आमच्या जवळ नदी पार 
करण्याचा कोणताच मार्ग नव्हता. पण आता आम्हांला कोणी रोखू शकणार 


6 
् 


21: 


ह क । 
हिं ् «१ 0 *- % ढा क कच्या “फे 8) 
वी “ 
यी न्क २, -न 
///4::774 द... | वे. री व भव 
री र १... सः. >”. 1 र र्‍या क 
की रि -< ची श् . 
त शं ्् वकक 1 र्‍ त | न 
8 बै ७७ ख न्य चे मा रय न १ रा | | १ 
या क ह आहे. १. 2९ $$ >“ क न वश , ळै 
क गं रो 


| व 
2.” 


म 








"अजून पुष्कळ गोष्टी बाकी 
आहेत.मत दिल्यामुळे खूप लोकांच्या 
कॅमेडेन मधल्या नोकऱ्या गेल्या.गोष्टी 
खराब झाल्या. नोकरी शिवाय राहावे 
लागत असल्याने लोकांना उपाशी 
राहण्याची वेळ आली. म्हणून 
आमच्यापैकी काहीजण अलबर्टा मधल्या 
"फ्रीडम क्विल्टिंग बी" मध्ये सामिल 
झाले.मग आम्ही आमची सामुहिक 
गोधडी बनवण्याची कंपनी सुरु केत्री. | 
गीस-बेंडच्या महिलांनी नेहमीच गोधड्या 
शिवल्या आहेत.जगात सगळ्यात सुंदर 
गोधड्या इथेच शिवल्या जात 
होत्या.लवकरच आमच्या रजया पूर्ण 
अमेरिकेत विकल्या जाऊ लागल्या. 
हळूहळू आम्ही प्रसिद्ध होवू लागलो.. 


“म्हणून मी आज इथं आहे, माझी 
आई रजई खरेदी करण्यासाठी इथं आली 
आहे! एलेक्स म्हणाला. “हा एक सुखद 
शेवट आहे नाही?” 





“पण हा बेलेच्या कहाणीचा शेवट नाही,” मिज पेट्टवे ने नरम 
आवाजजात म्हटलं. "एलेक्स, १९६८ मध्ये चार एप्रिलला काय झालं? 
याबद्दल तू शाळेत काही वाचलं आहेस का?” 


एलेक्‍्सने मिज़ पेट्टवेच्या डोळ्यात बघितलं. ती खूप दुःखी होती. 
“त्यादिवशी डॉ. किंग यांना गोळी लागली, का?” त्यांनी विचारलं, 
आणि पहिल्यांदा एलेक्सला खूप उदास वाटू लागलं. 


हो, गीस-बेंडमध्ये प्रत्येकजण दुःखी होता.” मिज़ पेट्टवेने खोल 
श्वास घेतला आणि मग झाडांकडे बघितत्रं हलकेसं वारं पानं हलवत 


होते. 


“आम्हांला एक फोन आला, ज्यात डॉ. किग के अंतिम संस्काराच्या 
वेळी अटलांटाच्या रस्त्यावर त्यांची शवपेटी ओढण्यासाठी आमच्या 
खेचरांची गरज होती न का घोड्यांची. खेचर त्यांचा वेळ घेतात, खूप 
कष्ट करतात, आणि कधीही हार मानत नाही. खेचर सुंदर नसतात, 
पण त्यांचे एक अस्तित्व असते. ही आमच्यासाठी एक खूप 
सन्मानाची गोष्ट होती की डॉ. किंगच्या के अंतिम संस्काराच्या 
वेळेला बेंडर्सच्या खेचरांचा उपयोग करण्यात आला. 





"बेले आणि एडा नावाचे अजून एक खेचराला अटलांटाला जाणाऱ्या 
ट्रक मध्ये चढवलं गेलं.पण नेहमीसारखंच हे काम सोप्प नव्हतं.राज्य 
पोलिसांनी ट्रक अडवला आणि ड्रायव्हरला जनावरं राज्याच्या बाहेर 
नेण्याचे परमिट दाखवायला सांगितलं. योग्य कागद नसल्या कारणाने 
पोलिसांनी ड्रायव्हरला अटक करण्याची धमकी दिली. 


“आम्ही अटलांटाच्या डॉ. किगच्या मुख्यालयाला खबर दिली, आणि 
ते त्वरित राज्य पोल्लीस अलबामा आणि जॉर्जियाच्या राज्यपात्रांशी 
बोलले. ते म्हणात्रे की जर पोलिसांनी त्यांना डॉ. किंग याच्या अंतिम 
संस्काराला जाण्यासाठी अडवले तर पूर्ण देशात ही बातमी वर्तमानपत्र 
आणि टीव्हीवर आल्री तर ती लज्जास्पद वाटेल. त्यानंतर सैनिकांनी 
आमच्या बेले आणि एडाला अटलांटा मध्ये प्रवेश करू दिला.” 


“काय बेल्रेने डॉ. मार्टिन लूथर किंगची शवपेटी ओढली?” एलेक्सने 
विचारलं. 





हो, बेले आणि एडाने हिंमतीने साडे तीन मैल अंतरापर्यंत डॉ. 
किग यांची शवपेटी ओढली. ते रडणाऱ्या-विव्हळणाऱ्या लोकामधून 
गेले. जसजशी शवपेटी पुढे जात होती. तसतसे लोक बाहेर पडू लागले 
त्यांनी खेचरांना आणि शवपेटीला स्पर्श केला. कल्पना कर, त्या 
खेचरांना हजारो हातांनी स्पर्श केला. पण ते हळू आणि शांततेने 
चालत राहिले. ना ते मागे हटले ना ते पुढे जाण्यास घाबरले. ते फक्त 
चालत राहिले. 


"डॉ. किंग यांचे अंतिम संस्कार जगातल्या सर्व टीव्ही चॅनेलवर 
दाखवले गेले. एबेनेजर बॅपटिस्ट चर्च जवळ साठ हजार लोक एकत्र झाले 
होते.आणि दहा हजार लोकांनी रस्त्यावर रांग लावली होती.आमचा 
आम्हांला खूप अभिमान वाटला! आणि याच कारणामुळे आम्ही गीस- 
बेंड मध्ये आमच्या शेवटच्या खेचरावर खूप प्रेम करतो. म्हणून 
म्हाताऱ्या बेलेला माझ्या बागेतल्या भाज्या पोटभर खाऊ देते.” 





एलेक्स आणि मिजपेंट्टवेने म्हाताऱ्या 
होतं आणि त्याने डोकं वर करून त्यांच्याकडे 
बघितलं. मग ते दोघं हसू लागले. 
“तुला त्याला भेटावं वाटतं का?” 
आणि बेत्रेजवळ गेला. तिथं जाऊन त्याने 
बेलेचे केसाळ कान खाजवले. एलेक्सने 
खेचराच्या डोळ्यात बघितलं आणि त्याला 
आश्चर्य वाटलं की त्या खेचराने किती 
महत्वपूर्ण इतिहास बघितला असेल. एलेक्स 
तुमचे आभार.” 
अर्थ होता हे लक्षात आलं असेल.त्यांनी 
आम्हाला सांगितलं होतं की भले आपण 
सरळ, कठीण जीवन जगत असू, पण 
आपल्याला एक अस्तित्व आहे.” ते म्हणाले. 
हिरो होवू शकतं” एत्रेक्स म्हणाला. मिज पेट्टवे 
हसली आणि मग ती बेलेला आपल्या बरोबर 





लेखकाची टिप्पणी 

मी प्रथम रेवरेंड जेम्स ई. अरिंजकडन बेत्रेची कहाणी ऐकत्री. जेव्हा नागरिक अधिकार 
नेता डॉ. मार्टिन ल्थर किग जनियरची ४ एप्रिल१९६८ला हत्या झाली होती,तेव्हा ते 

त्यांच्याबरोबर काम करत होते. डॉ. किग यांची इच्छा होती की जे खेचर शेतात नांगर 
चालवतात त्यांनीच त्यांची शवपेटी ओढावी. त्यांनी जीवन भर गरीब अश्वेत लोकांचे जीवन 
अधिक चांगले करण्यासाठी काम केलं होतं.खेचर त्या लोकांचे शक्तिशात्री प्रतिक होते. 

रेवरेंड अरिंज यांना खेचरांना शोधण्याचे काम दिले होते. त्यांच्या लक्षात होते की डॉ. किग 
यांनी अनेकवेळा गीस-बेंडमधित्र लोकांना भाषण दिले होते आणि तिथले लोक इतर ठिकाणी 
त्यांच्याबरोबर मोर्च्यात सामील झाले होते. त्यांना हे माहित होते की डॉ. किंग खप काळ 
बेंडर्सचे प्रशंसक होते आणि बेंडे्स सरळ लोक होते ज्यांनी कठीण काळाशी सामना केला 
होता. 

गीस-बेंड आणि तिथल्या खेचरांनी डॉ. मार्टिन ल्थर किग जनियरच्या इतिहासात एक 
मोठी भमिका निभावतील, जशी भमिका डॉ. किंग यांनी तिथल्या लोकांच्या जीवनात 
निभावली होती. खरंतर १९६५चा नॅशनल व्होटिंग राईट्स अक्ट पारित झाल्यानंतर मत 
देणारे पहिले आफ्रिकी अमेरिकन हे कॅमेडेन, अलाबामाचेच लोक होते.काही वर्षानंतर 
कॅमेडेनने विसाव्या शतकातल्या पहिला अश्वेत शेरिफ निवडला 

जेव्हा डॉ. किंग यांच्या हत्येची बातमी आली, तेव्हा बेंडर्स सहजतेने खेचर पाठवायला 

तयार झाले. बेले आणि एडाला. जनावरांना एका पिकअप ट्रक मध्ये घातलं .पण प्रवासाच्या 
सरुवातीलाच ट्रक राज्याच्या सीमेवर रोखला. जेव्हा ड्रायव्हर प्राण्यांना घेवन जाण्याचे 
परमिट दाखवू शकला नाही तेव्हा त्याला अटलांटाला जाण्याची परवानगी मिळाली नाही. 


मदत मागण्यासाठी अलबामा आणि जॉर्जिया या दोन्ही राज्याच्या 
राज्यपालांना डॉ. किंग यांच्या कामगारांनी फोन केले. या करावाईमळे 
अंतिम संस्काराल्रा वेळ होईल आणि जेव्हा त्यांनी ही राष्ट्रीय बातमी 
होईल अशी धमकी दिली, तेव्हा दोन्ही राज्यपाल तयार झाले आणि त्यांनी 
बेंडर्सच्या खेचरांना अटलांटाला जाण्याची परवानगी दिली 


९ एप्रिल,१९६८ला बेले आणि एडाने एबेनेजर बॅपटिस्टचर्च ते 
मोरहाउस कॉलेज पर्यंत हळूहळू नमतेने डॉ. किग यांची शवपेटी ठेवलेली 
वॅगन ओढली. तिथं डॉ. किग्सचे एक शिक्षक रेवरेंड बेंजामिन मेस यांनी डॉ. 
किग यांना श्रद्धांजली दिली. अनमान असं आहे पन्नास हजार लोकांनी 
वॅगनच्या मागे शांततेने जलूस काढला. बेले आणि एडाने आपल्ली भूमिका 
चांगली निभावली 


शा ह 





